महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 
विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक या 
महामंडळाच्या संचालक मंडळावरील 
“उपाध्यक्ष" नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविम-२०१७/प्र.क्र.१६३/का-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ७ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा: 


१. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. TDC १०७७/३४१९३(॥)/ए७5८-५॥७५, दिनांक 
६ ऑक्टोबर, १९७७. 


२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीसी-१०८४/के.नं.९१८/का.३, दिनांक २१ 
जानेवारी,१९८५. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय.क्र.शाआऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ.,दिनांक.१३ 
मार्च,२०१२. 


४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःआविम-२०१५/प्र.क्र.१६३ (भाग-१)/का.३, 
दिनांक २५ जून, २०१९. 


५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःआविम-२०१५/प्र.क्र.१६३ (भाग-१)/का.३, 
दिनांक ५ मार्च, २०२०. 

प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्यादित, नाशिक या महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदावर मा.मंत्री (आदिवासी विकास) व 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) किंवा आदिवासींच्या सामाजिक / आर्थिक विकास व सांस्कृतिक 
क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय काम केलेल्या व्यक्‍तींना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. 
५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक या 
महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदी प्रा.वसंत चिं. पुरके यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्‍ती 
रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्यादित, नाशिक या महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदी “प्रा.वसंत चिं. पुरके” यांची केलेली नियुक्‍ती या 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविम-२०१७/प्र.क्र.१६३/का-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११७०५१५२९२४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc 40 A WO 


Digitally signed by SACHIN SHRIPATI 
SACHIN. झा 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=22255a34cff07 13981 179442f0ceb1132 
S H RI PATI d8d35bdb843b1f7aaab4ab21c1c5154, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=752F5B5CA7204855AC124E7354 


BAF 19407343EA2B436448745D6FC6F481AF2BA 
,cn=SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


Date: 2022.12.08 15:49:18 +05'30" 


(स.श्री.खांडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मा. संसद सदस्य. 
९. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 


me) 
ne आह 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. . अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक. 


. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


. व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 

. विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 

. जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर/नांदेड/ यवतमाळ/'चंद्रपूर/गडचिरोली. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे/रायगड/पालघर/नांदेड/यवतमाळ /चंद्रपूर/ 


गडचिरोली. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

. प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 

. उप प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 
. सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविम-२०१७/प्र.क्र.१६३/का-३ 


२९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३१. संचालक, लेखा परिक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर, ऑडिट सायंटिफिक अँन्ड SHR 
डिपार्टमेंट, १०१ महर्षि कर्वे रोड, मुंबई. 

३२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

33. वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

३४. सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३५. निवडनस्ती, कार्यासन क्र.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


